केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग 
व्यवस्थापन (PFMS) करिता समन्वय अधिकारी 
(Nodal Officer) व एकमेव समन्वय यंत्रणा (Single 
Nodal Agency) यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०१८/प्र.क्र.५७/का-४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २५ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा :- 
१. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांचे कार्यालयीन ज्ञापन H.F.No.9(93)/ PFMS/FCD/2020, 
दि.२३.३.२०२१. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२१२१/प्र.क्र.३५/कोषाप्रजञा-४, दि.१.७.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र पुरस्कृत योजनांचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे, तसेच निधी विनियोगाच्या प्रक्रियेत 
अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.२३.३.२०२१ 
रोजीच्या ज्ञापनान्वये सुधारित कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यास अनुसरुन 
विभागाने संदर्भाधीन क्र.? येथील दि.१.७.२०२१ रोजीच्या परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी 
वितरण व विनियोग व्यवस्थापन (Public Finance Management System- PFMS) बाबत सुधारित 
सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी एकमेव समन्वय यंत्रणा 
(Single Nodal Agency) ची नेमणूक करुन त्या योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेमध्ये स्वतंत्र खाते उघडणे 
आवश्यक आहे. तसेच सदर केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या समन्वयाच्या दृष्टीने किमान उपसचिव दर्जाच्या 
अधिकाऱ्याची समन्वय अधिकारी (Nodal 010०9) म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत निर्देशित केले आहे. 
त्यानुसार महिला व बाल विकास विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता समन्वय अधिकारी (Nodal 
Officer) व एकमेव समन्वय यंत्रणा (Single Nodal Agency) यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१.७.२०२१ रोजीच्या परिपत्रकान्वये दिलेल्या 
सूचनांनुसार महिला व बाल विकास विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१८/प्र.क्र.५७/का-४ 


वितरण व विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) करिता समन्वय अधिकारी (Nodal Office) व एकमेव समन्वय 
यंत्रणा (Single Nodal Agency) खालीलप्रमाणे घोषित करण्यात येत आहेत. :- 


= Se Ee समन्वय अधिकारी एकमेव समन्वय यंत्रणा 
अ केंद्र पुरस्कृत योजनेचे नाव - 
(Nodal Officer) (Single Nodal Agency) 
महिला व बाल विकास कार्यक्रम 
a एकात्मिक बाल संरक्षण योजना सह/ उप सचिव आयुक्‍त, महिला व बाल 
(कार्यासन-८) विकास, पुणे. 
२ महिला शाक्‍ती केंद्र योजना सह/ उप सचिव 
(कार्यासन-१०) 
३ उज्ज्वला योजना सह/ उप सचिव 
(कार्यासन-३) 
४ स्वाधारगृह योजना सह/ उप सचिव 
(कार्यासन-२) 


एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रम 


षु पुरक पोषण आहार सह/ उप सचिव आयुक्‍त, एकात्मिक बाल 
(कार्यासन-५) विकास सेवा योजना, नवी 
नि सबला मुंबई 
७ एकात्मिक बाळ विकास सेवा | सह/ उप सचिव आयुक्‍त, एकात्मिक बाल 
योजना (सर्वसाधारण) (कार्यासन-६) विकास सेवा योजना, नवी 
अंगणवाडी सेविका मानधन मुंबई 
अंगणवाडी भाडे 
वेतन 
सर्वसाधारण (नागरी) 
पंचायत राज (वेतनेत्तर) 
८ पोषण अभियान 
अंगणवाडी बांधकाम 


| 9 | ० अंगणवाडी पिण्याचे पाणी 
शि ज्ञा शौचालय बांधकाम 

१२ ICDS Training 

१३ पाळणाघर 

१४ आधार कीट 


२. केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता दि.१.७.२०२१ पासून सुधारित कार्यपध्दतीनुसार निधी प्राप्त होणार 
आहे. त्यामुळे उपरोक्त विवरणपत्रातील नियुक्‍त समन्वय अधिकारी (Nodal Officer) व एकमेव समन्वय 
यंत्रणा (Single Nodal Agency) Ul केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अनुषंगाने निधी वितरण व विनियोग 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१८/प्र.क्र.५७/का-४ 


व्यवस्थापन बाबत वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२१.७.२०२१ रोजीचे परिपत्रक व त्यासोबतच्या 
जोडपत्रामध्ये दिलेल्या सूचनांनुसार आवश्‍यक कार्यवाही तातडीने करावी. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०८३०१६४३५२८९३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VARUDKAR MAHESH - 
ASHOKRAO 


Fi 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
२. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई 
४. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा, मुंबई 
५. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 
७. उप आयुकत, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
८. उप आयुक्त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
९. उप आयुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
qo. सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 
११. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 
१२. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
१३. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
१४. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१७. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२, ३, ४,५,६,७, ७-अ, ८, ९ ,१०,११,), महिला व बाल 
विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०. निवड नस्ती, का-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


